पुणे येथील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च 
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहास 
फर्निचर खरेदीकरिता येणा-या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः TAY - २०१३/प्र.क्र.१४४/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: १) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का.८, 

दिनांक ०२ मार्च, २०१०. 

२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दिनांक २० डिसेबर, २०११ 

३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१३/प्र.क्र.१४४/का.८, 
दिनांक ९ डिसेंबर, २०१५ 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. 
प्रशा/८५५/२०२१, दि.१८ मे, २०२१ 


प्रस्तावना- 


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी 
वसतिगृहे बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 
राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृह 
बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती दिनांक २० डिसेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे यांचे आवारात अल्पसंख्याक समाजातील उच्च 
शिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनींकरीता २०० प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृह बांधकामासाठी येणा-या 
रु. १३,३४,८५,०००/-(अक्षरी रुपये तेरा कोटी चौतीस लाख पंचाऐंशी हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये वसतिगृहाच्या 
फर्निचरसाठी रु.२,४२,५८,२७६/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने वसतिगृहाच्या फर्निचरसाठी रु.२,४२,५८,२७६/- (दोन कोटी बेचाळीस 
लाख अठ्ठावन हजार दोनशे Were फक्त ) इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०१३/प्र.क्र.१४४/का.८ 


शासन निर्णय - 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या शासकीय 
तंत्रनिकेतन, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणा-या मुलींच्या 
२०० प्रवेशा क्षमतेच्या वसतीगृहासाठी गोदरेज इंटेरिओ कंपनीचे फर्निचर, त्याखेरीज मुलींच्या 
वसतीगृहासाठी अन्य आवश्‍यक सुविधा जसे Clothes Drying Pulley ( ९), Water Cooler, Water 


Purifier, Water Heater, Washing Machine, Sanitary Napkins Disposal Machine, TV, 
Refrigerator, Dustbins, Window Curtain, इत्यादि तसेच Table Tennis व Carom Board या 
खेळांसाठी आवऱ्यक साहित्य, भोजनालय व स्वयंपाकगृहामधील साधनसामुग्री, विद्युत अंदाजपत्रकाची 
रक्‍कम व अन्य प्रशासकीय खर्च (सेंटेज चार्ज, वस्तू नि सेवा कर इ.) अंतर्भूत असलेल्या रू. २,४२,५८,२७६/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी बेचाळीस लाख अठ्ठावन हजार दोनशे शाहात्तर फक्त ) एवढया रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


सदर फर्निचर व अन्य आवश्‍यक सुविधांची खरेदी करतांना पुढील अटींच्या अधितेने 


कार्यवाही करण्यात यावी:- 

१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र. २०४/उद्योग-४, 
दि. १ डिसेंबर २०१६ मध्ये नमूद अटी व शर्तीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे यांनी 
शासकीय तंत्रनिकेतन, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील अल्पसंख्याक मुलींच्या 
वसतिगृहासाठी गोदरेज इंटेरिओ कंपनीचे फर्निचर खरेदी करण्यासाठी सदर कंपनी अथवा 
कंपनीच्या अधिकृत वितरकांकडून निविदा मागविणे आवश्‍यक राहील. 

२. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय फर्निचर व अन्य आवश्यक सुविधांची खरेदी करु नये. 

३. अंदाजपत्रकापेक्षा कमी खर्चात काम पूर्ण झाल्यास, उर्वरीत निधी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून शासनास परत करण्यात यावा. 

४. वसतिगृहामध्ये अपंगांना सोयी-सुविधेच्या अनुषंगाने फर्निचर खरेदीस प्राधान्य द्यावे. 

५. फर्निचर खरेदी करुन वसतिगृह वास्तव्याकरिता सुसज्ज झाल्यानंतर मुलींना प्रवेश देऊन 
त्याचा प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी, पुणे व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(इमारती) विभाग, पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 
समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (2234 ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर ) या 
लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०१३/प्र.क्र.१४४/का.८ 


प्रत, 


४. निधीवितरणाबाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.२०/९/२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि. क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) 
नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५/९/२०१९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२११२१६१७२८५१८९१४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5. 


4,20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927F126 
001 6fdf, pseudonym=1F9A 1057 1D88646ED6CD 1 68DADBFEDACC3DD2F35, 
SO N AVA N E rialNumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 ASADES06B6E4AEAG6DAASS 1 2EA7888 
89AF1515751ABC0181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 
Date: 2021.12.17 17:58:23 +05'30 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राल्य, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, पुणे 
) 

) 

) 

) 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, मुंबई, 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन संस्था, पुणे, जि.पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे 

१०) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई 

११) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 
) 
) 


१२) अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
93) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


